डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजनेतंर्गत सन २०१९-२० मध्ये प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावांना फक्त शिक्षकांच्या मानधनाच्या मर्यादेत 
अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २२ जुले, २०२०. 


वाचा : 


१. शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 

२. शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१९/ प्र.क्र.९८/२०१९, दिनांक १८.२.२०२० 

३. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांचे पत्र क्र. जिनिस/अिविवि/ 
का.४/२०१९-२०/२५९, दिनांक ६.२.२०२० 

४. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम यांचे पत्र क्र. जिनिसवा/ संस/ 
धाअझ्ापासोसु/पव्य/५९/२०२०, दि. १७.१.२०२०. 

५. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यांचे पत्र क्र./कावि/अका/ 
अल्पसंख्याक कक्ष /५०/२०२०, दि. १६.३.२०२०. 

६. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.२०२०/साप्र/अल्पसंख्याक/कावि-१२, दि. ६.३.२०२० व दि.१५.३.२०२०. 

७. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२० / 
साशा/अल्पसंख्याक कावि, दि. १७.२.२०२०. 

८. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांचे पत्र क्र.जा.क्र. नियोजन / 
डॉ.झा.हु.म./अनु२०१९-२०/४१२, दि. १३.३.२०२०. 

९. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली, यांचे पत्र क्र.जा.क्र. 

जिनिस/ अल्प/प्र.मदरसा/२०१९-२०/१४३, दि. ३.२.२०२०. 

१०. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा, यांचे पत्र क्र.का.-जिनिस / डॉ. 

झाहुमआयो / ३४ /२०१९-२०,दि. ६.३.२०२०. 


प्रस्तावना - 


मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी 
व उर्दु या विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इयत्ता ९वी, १०वी, ११वी व 
१२वीतील तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, 
परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा 
सुधारण्यास मदत होईल, यादृष्टीने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी 
अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक अविवि २०१० / प्र.क्र.१५२/ १०/ का-६, दि. ११ ऑक्टोबर 
२०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०२०-२१ करीता एकूण रूपये १०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी २० टक्केच्या 
मर्यादेत एकूण रूपये २ कोटी इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास वित्त विभागाकडून मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्राप्त आणि पात्र मदरशांना निधी वितरित 
करणे अपेक्षित होते, परंतु कोव्हीड - १९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावच्या परिस्थितीत, टाळेबंदीच्या 
परिस्थितीमुळे, या संदर्भात वित्त विभागाने मदरशांच्या wad शिक्षकांच्या मानधनावरील निधी खर्च 
करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सन २०१९-२० मध्ये प्रत्यक्ष निधी वितरित न झालेल्या 
प्रस्तावांतील मदरझांना त्यांच्याकडील शिक्षकांच्या मानधनाची रक्‍कम वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरझांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा 
आधुनिकीकरण योजना दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात 
आळी आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत पात्र मदरशांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस 
करण्यासाठी संबंधीत जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली 
आहे. सन २०१९-२० या वर्षाकरीता जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र 
ठरविलेल्या मदरझांची संख्या आणि त्यांच्या शिक्षकांच्या मानधनासाठी आवश्‍यक असलेले परंतु शासन 
मान्यतेनंतर मंजूर करण्यात आलेले अनुदान यांचा जिल्हानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


मदरशांची जिल्हानिहाय संख्या आणि अनुदान. 


अ.क्र | विभाग जिल्हा । मदरसा संख्या मंजूर अनुदान (रुपये) 

(१) (२) (३) (४) (५) 

coal कोकण ठाणे १३ १८,००,०००/- 

२. | अमरावती वाशिम १२ २१,००,०००/- 

3. बुलढाणा ०२ १,४०,०००/- 

ca औरंगाबाद औरंगाबाद ८१-१८० १,१६,४०,०००/- 

षु. जालना तिळ आं १३,८०,०००/- 

६. परभणी 03 ४,८०,०००/- 

al हिगोली | औत. "| १,२०,०००/- 

८. । नागपूर वर्धा ०३ ४,००,०००/- 
एकुण १२१ १,८०,६०,०००/- 

२. उपरोक्तप्रमाणे मंजूर मदरझांची नांवे व मूळ शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३च्या 


परिच्छेद २(ब) मधील तरतूदींनुसार त्यांच्या शिक्षकांना मंजूर करण्यात आलेल्या मानधनासाठीचे 
अनुदान, यांचा तपज्ञील दर्शविणारे सहपत्र या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार 
एकूण १२१ मदरशझांना एकूण रू. १,८०,६०,०००/- (रूपये एक कोटी, ऐंशी लाख, साठ हजार 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात 
आलेल्या जिल्ह्यांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द 
करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत अनुदानाचे अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरीत व संवितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या 
कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या 
सहपत्राप्रमाणे शासनस्तरावर मान्य करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत 
बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस्‌. द्वारे जमा करावी, उर्वरित रक्कम असल्यास ती शासकीय कोषागारात 
जमा करावी. 

३. या योजनेंतर्गत संबंधीत मदरशांना सन २०१९-२० या वर्षात प्राप्त झालेल्या त्यांच्या 
प्रस्तावातील फक्त शिक्षकांचे मानधन या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरझांनी निधी खर्ची टाकावा. 

४. AGRI अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित AGRA अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित मदरझ्ांकडून प्राप्त 
झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास तसेच 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन 
परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक एयुडी १०८२ / सीआर ९० / ८४ / कोष-५, दिनांक २४ सप्टेंबर १९८६ 
नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

प. शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३च्या योजनेतील अटी व शार्तीमधील क्रमांक ८ 
अनुसार मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक 
मुल्यमापन करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी / तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल 
प्रत्येक मे महिन्यामध्ये शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 

&. या योजनेंतर्गत उद्भभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळील शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३मध्ये नमूद 
उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, ०२, 
समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम (०१) (३१) राज्यातील नोंदणीकृत मदरझांना पायाभूत सुविधा 
पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ बी २२७ ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. वित्त विभागाने उपरोक्त 
लेखाशिर्षाखाली रूपये २ कोटी इतका निधी खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर 
शासन निर्णय निगर्मित करण्यास वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक निरंक दिनांक ९ जून 
२०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३ / प्र.क्र. ३० / २०१३ / विनियम भाग-२, 
दिनांक १७ vite, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीलळ भाग-१ला, उपविभाग-३ खालील महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियम पुस्तीकेंतर्गत अनंक्रमांक ४ समोरील परिच्छेद क्रमांक २७ (२) (अ) नुसार प्रशासनिक 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
निरंक दिनांक ९ जून २०२० अन्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी 
वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०१९ / प्र.क्र.९२२ / अर्थ-३, दिनांक 
८.७.२०१९ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२२१६१२२६८४१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘e lly signed by Dinesh M. Sonavane 
विवरणपत्र rt U a el 'f Maharashtra, ou=Minorities 
- | . Develo} |Code=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e09 
27ff26cO0f01 6fdf, 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6: 66daa55 12 
(0 naVva Nn e 788889af1515751abc0181 
2020.07.22 16:21:05 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
BF सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१ मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२ मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३ मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांचे खाजगी सचिव 
४ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
५ मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
७ अप्पर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१० महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११ महालेखापा % (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२ जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे, वाशिम, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली व वर्धा 
१३. जिल्हाधिकारी, ठाणे, वाशिम, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली व वर्धा. 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, वाशिम, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, 
परभणी, हिंगोली व वर्धा 
१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे, वाशिम, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली व 
वर्धा 
१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, वाशिम, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, 
परभणी, हिंगोली व वर्धा 
१७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१९-२० 


शासन निर्णय क्रमांक अविवि २०१९ / प्र.क्र.९८ / का-६ दिनांक २२ जुलै, २०२० सोबतचे सहपत्र 


9 > 


मदरडांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान 


(रूपये) 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विद्यार्थी 
संख्या 


कोकण विभाग, जिल्हा- ठाणे. 


Oca एजयुकेट फांऊडेशन, मुंब्रा, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा तूल कूरान वा सुन्नाह 
लिलबानीतल, कौसा, मुंब्रा, जि. ठाणे. 


६०००० 


६०००० 


= 


Sea एजयुकेट फांऊडेशन, मुंब्रा, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा Too कूरान वा सुन्नाह 
लिलबनत, कौसा, मुंब्रा, जि. ठाणे. 


६०००० 


६०००० 


३० 


अल एहसान फाऊंडेशन, लेक प्लाझा, कौसा, 
मुंब्रा, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा 
दारूस्सलाम, कौसा, मुंब्रा, जि. ठाणे. 


१४०००० 


१४०००० 


अल एहसान फाऊंडेशन, लेक प्लाझा, कौसा, 
मुंब्रा, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा दारूत 
तालीम, कौसा, मुंब्रा, जि. ठाणे. 


१४०००० 


१४०००० 


४३ 


ऐम एज्युकेशन अँन्ड. वेलफेअर ट्रस्ट, जि. 
ठाणे द्वारे संचालित मदरसा मोहम्मदीय, तळ 
मजला, सुल्तान बिल्डिंग, अमृतनगर, जि. 
ठाणे. 


६०००० 


६०००० 


२२ 


दारूळ ऊल दिवान शाह ट्रस्ट, भिवंडी, जि. 
ठाणे द्वारे संचालित ama ho दिवान शाह 
मदरसा, sah नगर, fat, जि. ठाणे. 


२००००० 


२००००० 


१०५ 


अल जामे अतुल अमजदिया ट्रस्ट, भिवंडी, जि. 
ठाणे द्वारे संचालित अल जामे अतुल 
अमजदिया मदरसा. ६५० गैबी नगर, भिवडी, 
जि. ठाणे. 


२००००० 


२००००० 


१४८ 


जमियत अहले हदीस ट्रस्ट, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित जेद बिन साबित शोबा ए तजवीद 
, अमिन बार्ग, काटई, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


२००००० 


७९ 


होम ऑफ पीस फाऊंडेशन, नेरळ, नवी मुंबई 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा आयेशा 
लिलबनात, नेरळ, नवी मुंबई, जि. ठाणे. 


२००००० 


२००००० 


९३ 


हिं 


होम ऑफ पीस फाऊंडेशन, नेरळ, नवी मुंबई 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा तूल फुरकान, 
सिवूड, नेरळ, नवी मुंबई, जि. ठाणे. 


१४०००० 


१४०००० 


९३ 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 
PES HES हदीस ट्रस्ट, भिवंडी, जि. ठाणे = २००००० | २००००० |११६ | 
द्वारे संचालित मदरसा जामिआतूत तौहिद, 
७८६, अमिना बाग, काटई, खाडीपार, भिवंडी, 
जि. ठाणे. 
१२. | जिया उल कुरआन एज्युकेशन ट्रस्ट, भिवंडी, | a १४०००० =| १४०००० _ | ७५ 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा जिया उल 
कुरआन, ४२, बंदर रोड, मेमन मस्जिद जवळ, 
भिवंडी, जि. ठाणे. 
१३. | ऐम एज्युकेशन अँन्ड. वेलफेअर ट्रस्ट, जि. | | ६०००० ६०००० २३ 
ठाणे द्वारे संचालित मदरसा तालिमूल कुरान, 
शिळफाटा, शिळ, ठाणे, जि. ठाणे. 
एकूण रूपये- १८,००,०००/- a Pe | १८००००० १८००००० 
(एकूण प्रस्ताव १३) 


अमरावती विभाग, जिल्हा- वाशिम . 


|] हाजी अली मोहम्मद चॅरीटेबल SK, मानोरा, | | २००००० । २००००० | १६५ 
जि. वाशिम द्वारे संचालित हाजी दाऊद मॉर्डन 
मदरसा, आजाद नगर, कारंजा, जि. वाशिम. 
२. | हाजी अली मोहम्मद चॅरीटेबल fk, मानोरा, | a १४०००० | १४०००० शि 
जि. वाशिम द्वारे संचालित खैरून्निसा जिकर 
मॉर्डन मदरसा, मानोरा, ता.मानोरा, जि. 
वाशिम. 

३. | शाहबाबु अल्पसंख्याक व्यायासम कला, क्रिडा वि a 200000 | २००००० शि 
व बहुउद्देशिय संस्था, मुर्तीजापूर, जि. वाशिम 
द्वारे संचालित शाहबाबु माडर्न दारूल उलुम 
मदरसा, कांरजा, जि. वाशिम. 

i हजरत हिनायत खाँ गोहर एज्युकेशन अँन्ड शि a २००००० | २००००० | १२८ 
मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती द्वारे 
संचालित शीफा अरबी मदरसा, डोंगरगांव, ता. 
कारंजा जि. वाशिम. 

५. | ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण शि | १४०००० | १४०००० | ५६ 
बहुउद्देशिय संस्था शोलू बाजार, 
ता.मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे संचालित 
ख्वाजा गरीब नवाज माँडर्न अरबी मदरसा, 
किंन्हीराजा, ता.मालेगाव, जि. वाशिम. 

६. | ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम क्रिडा शिक्षण शि 7 200000 | २००००० | ९७ 
बहुउद्देशिय संस्था शोळलू बाजार, 
ता.मंगरूळपीर, जि. वाशिम द्वारे संचालित 
ख्वाजा गरीब नवाज मॉडर्न अरबी मदरसा, शेलू 
बाजार, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशिम. 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


श्‌ 


जीवन विकास मायानांरिटी एज्युकेशन अन्ड 
मल्टीपर्पज वेलफेअर सोसायटी, मानोरा, जि. 
वाशिम द्वारे संचालित मोहम्मदीया माँडर्न अरबी 
मदरसा, मानोरा, ता.मानोरा, जि. वाशिम. 


२००००० 


२००००० 


go 


हजरत हिनायत खाँ गोहर Wye अँन्ड 
मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती द्वारे 
संचालित शीफालिल बनात अरबी मदरसा, 
खेर्डा, ता. कारंजा जि. वाशिम. 


२००००० 


२००००० 


१०५ 


ख्वाजा गरीब नवाज व्यायाम, क्रिडा शिक्षण 
बहुउद्देशिय संस्था, शेळू बाजार, ता.मंगरूळपीर, जि. 
वाशिम द्वारे संचालित ख्वाजा गरीब नवाज मॉडर्न 
अरबी मदरसा, शेलूवाडा, ता.कांरजा, जि. वाशिम. 


१४०००० 


१४०००० 


६२ 


श्‌ 


हजरत ईनायत खान गोहर एज्युकेशन अँन्ड 
मल्टीपर्पज सोसायटी, अमरावती द्वारे 
संचालित दारूळ उलुम अरबी मदरसा, 
हिंगनवाडी, जि. वाशिम. 


८०००० 


८०००० 


३८ 


हि 


दियान मायनॉरिटी मल्टीपर्पज सोसायटी, 
मुर्तीजापूर, जि. अकोला द्वारे संचालित इशरत 
अरबी मदरसा, काजलेश्वर, ता. कारंजा जि. 
वाशिम. 


२००००० 


२००००० 


Rc 


fear मायनॉरिटी मल्टीपर्पज सोसायटी, 
मुर्तीजापूर, जि. अकोला द्वारे संचालित अमरीन 
अरबी मदरसा, धोत्रा बु. ता. कारंजा जि. 
वाशिम. 


२००००० 


२००००० 


Rc 


एकूण रू. 24,00,000/- 
(एकूण प्रस्ताव १२) 


२१००००० 


२१००००० 


अमरावती विभाग, जिल्हा- बुलढाणा . 


अडरफी एज्युकेशन वेलफेअर ss 
मल्टीपर्पज सोसायटी, नांदुरा, जि. बुलडाणा, 
द्वारे संचालित Sal मदरसा अन्ड दारूल 
उलुम बुलडाणा रोड, नांदुरा, ता. नांदुरा, जि. 
बुलडाणा. 


८०००० 


८०००० 


४६ 


मदरसा फातीमातुज जोहरा मायनारिटी 
मल्टीपर्पज एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, शोगांव, ता. aria, जि. जि. 
बुलडाणा. 


६०००० 


६०००० 


५६ 


एकूण रू. १,४०,०००/- 
(एकूण प्रस्ताव २) 


१४०००० 


१४०००० 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- औरंगाबाद . 


| इदगाह मस्जिद दिनी दर्सगाह रहेमानिया शि शि १४०००० | १४०००० | ७९ 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
area उलुम रहेमानिया कन्नड, जि. 
औरंगाबाद 


२. । मदरसा दावतुल हक सिद्यीकीया सोसायटी, हिं | २००००० | २००००० | १२० 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दावतुल 
हक सिद्यीकीया लिंबेजळगांव गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद 


3. | रूहुल इस्लाम वेलफेअर ट्रस्ट, नानेगांव | | २००००० | २००००० | ३५७ 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
रूहुल इस्लाम वेलफेअर ट्रस्ट, जि. औरंगाबाद 


हि तालीमुल HA वेलफेअर ट्रस्ट, निबायती, शि a 200000 | 200000 | १८५ 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
TWAS कुरान अँन्ड इस्लाहुल बनात 
निंबायती, ता. सोयगांव, जि. औरंगाबाद. 


५. | मरकज-ए-ईस्लामी सलीमियो एज्युकेशन अँन्ड a 7 २००००० | २००००० | ८५४ 
वेलफेअर सोसायटी, मंगरूळ फाटा, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मरकज-ए-ईस्लामी 
सलीमियॉ, मंगरूळ फाटा, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद. 


६. | जनता फौंडेशन औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद णि | २००००० | २००००० गि 
द्वारे संचालित मिल्लत अरबी मदरसा तिडी, ता. 
वैजापुर, जि. औरंगाबाद. 


i एम.के. एज्युकेशन सोसायटी, वडजी, वैजापुर, णि हि २००००० | २००००० | १२६ 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
तालीमुल कुरान, वडजी, वैजापुर, जि. 
औरंगाबाद. 


८. | एम.के. एज्युकेशन सोसायटी, सईदा कॉलनी, | | 200000 | २००००० | १२१ 
जटवाडा, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा हजरत फातमतुज्जोहरा लिल बनात 
सईदा कॉलनी, जटवाडा, जि. औरंगाबाद. 


९. | मदरसा अरबिया खैरूल उलुम गंगापुर, जि. षि | २००००० | २००००० | १४५ 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा अरबिया 
खैरूल उलुम गंगापुर, जि. औरंगाबाद. 


| AGS एज्युकेडहन अँन्ड वेलफेअर शि a १४०००० | १४०००० शि 
सोसायटी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा हजरत उबैय काअब, 
शोंदुरवाडा, गंगापुर, जि. औरंगाबाद. 


। सहारा एज्युकेशन व वैद्यकीय सेवा मंडळ, शि a १४०००० | १४०००० | ६६ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा तालीमुल कुराण, वाकला, वैजापुर, 
जि. औरंगाबाद. 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 
१२ | सहारा एज्युकेशन व वैद्यकीय सेवा मंडळ, | शि १४०००० | १४०००० [६०0 | 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा जामिया इस्लामिक मुनीर उल उलुम 
मदरसा फारोडा, बिउकीन, जि. औरंगाबाद. 
१३. | दारूल Sar मोहम्मदीया se इशाअत शि a १४०००० | १४०००० | १२५ 
एज्युकेशन सोसायटी, चित्तेगांव पैठण, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा झिनत उल 
कुराण लिल बनात, चित्तेगांव, ता. पैठण, जि. 
औरंगाबाद. 
मि युवा सेवा संस्था औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद णि गि २००००० | २००००० | २४४ 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया तालीमुल 
शाजापुर, ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद. 
१५. । रिबलफेथ एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर a a §0000 ६०००० | ४२ 
सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा जामियातुत तयीबात देवगांव रंगारी, 
ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


१६. । दारूल उलुम जमेलीया एज्युकेडान सोसायटी, शि a १४०००० | १४०००० | ७५ 
कागजीपुरा, खुलताबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम जमेलिया 
कागजीपुरा, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. 
हि ए.एच.खान एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर शि शि २००००० | २००००० | ११८ 
सोसायटी, कटकट गेट, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा रूकया लिल बनात 
भालगांव, ता. गंगापुर, जि. औरंगाबाद. 

१८. | आदर्श एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | | २००००० | २००००० | 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
ताजकीयात उल बनात जटवाडा, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद. 

१९. | फातेमा शिक्षण संस्था,औरंगाबाद, जि. रि हि १४०००० | १४०००० | १२४ 
औरंगाबाद द्वारे संचालित उस्मान बिन 
अफफान अरबी मदरसा, भालगांव, ता. गंगापुर, 
जि. औरंगाबाद. 


२०. | तनविर एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी, | शि १४०००० | १४०००० | ९४ 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल उलुम औरंगजेब, आलमगीर, गवताळा 
रोड, कन्नड, जि. औरंगाबाद. 

२१. | अंजुमन सफीया लील बनात अँन्ड वेलफेअर / a १४०००० | १४०००० | ८० 
सोसायटी, पैठण, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अरबीया तजवीदुल कुराण 
फुलब्री, जि. औरंगाबाद. 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 
२२. । मदरसा दारूल vor मोहम्मदीया हि 
इशाअत एज्युकेशन सोसायटी, चित्तेगांव पैठण, 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
जामिअतुस्सालेहान, पिंपळवाडी, 
जि. औरंगाबाद. 
२३. | मदरसा area उलुम मोहम्मदीया अल शि a 200000 | २००००० | १३० 
इशाअत एज्युकेशन सोसायटी, चित्तेगांव पैठण, 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम मोहमदीया चित्तेगांव, जि. औरंगाबाद. 
२४. | मदरसा दारूल उलुम मोहम्मदीया अल | 7 २००००० =| २००००० | १४३ 
इशाअत एज्युकेशन सोसायटी, चित्तेगांव पैठण, 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा अरबिया 
अब्दुला दिने मोहम्मद, लोहगांव पैठण, जि. 
औरंगाबाद. 
२५. । उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, | हिं १८०००० | १८०००० | १५० 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
हजरत खालीद बीन वलीद, वैजापुर, जि. 
औरंगाबाद. 
२६. । उस्मानिया नुरीया निजामुल उलुम एज्युकेशन हि । १४०००० | १४०००० | ५४ 
अन्ड वेलफेअर सोसायटी, कागजीपुरा, 
खुलताबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
जामीया कादरीया बुऱ्हानुल उलुम खुलताबाद 
जि. औरंगाबाद. 
२७. | अंजुन दावत ए इस्लाम, रोशनगेट, औरंगाबाद, | a २००००० | २००००० | १६० 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा व 
मकतब रिजवान, रोडनगेट, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 
२८. | उमरबिन Gis वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, | a ६०००० ६०००० | ७२ 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
ROIS कुराण, सारोळा, कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 
२९. | उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, | शि १८०००० | १८०००० | १३५ 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
हफसाबिन्ते उमर, कुंजखेडा, कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 
३०. | उमरबिन Gils वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, शि a २००००० | २००००० | १३५ 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
जामीया उमरबिन खत्ताब, कुंजखेडा, कन्नड, 
जि. औरंगाबाद. 
३१. | मौलाना कलीम नानावती एज्युकेडान अन्ड | a ६०००० ६०००० | ७२ 
वेलफेअर सोसायटी, बायजीपुरा, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित अरबिया अनसारे 
मदीना, वैजापुर, जि. औरंगाबाद. 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 
३२. | हजरत आयेशा सिद्यीकी बहुउद्देशिय | शि १८०००० | १८०००० [१२१ | 
एज्युकेशन सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अल बनात हजरत आयेशा 
सिद्यीकी आडुळ, जि. औरंगाबाद. 
33. | उमरबिन Gis वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, | | ८०००० ८०००० । ५६ 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
Bas बनात कुंजखेडा, कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 
३४. | अंजुमन सफिया लिल बनात एज्युकेशन अँन्ड a a २००००० | २००००० | १५५ 
वेलफेअर सोसायटी, पैठण, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा जिया उल उलुम जामा 
मस्जीद, कसाबखेडा, खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद. 
३५. | अंजुमन ए फलाहे दाराईन एज्युकेशन अँन्ड हि हिं २००००० | २००००० | १३६ 
चॅरीटेबल ट्रस्ट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया फलाहे दारैन, 
नारेगांव, जि. औरंगाबाद. 


३६. । पैंगबर मोहमद स.स. एज्युकेशन अन्ड शि हिं २००००० | २००००० | १६० 
वेलफेअर सोसायटी, नारेगांव, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित जामीया इस्लामिया मझाहिर ए 
हक मस्जीद, महफुझा, जि. औरंगाबाद. 

30. | फरोग उर्दु अखलियती ख्वातीन ए हिंद a a ८०००० ८०००० | 
अमानुल्ला वाचनालय, जालना, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा जामिया रजिया बराय 
खवातीन, नारेगांव, जि. औरंगाबाद. 


३८. | दारूल उलुम अस्साहब ए सुफफा मदरसा शि शि १४०००० १४०००० | ६० 
मसजिद, पडेगांव, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित Gro उलुम अस्साहब ए सुफफा 
मदरसा मस्जिद, पडेगांव, जि. औरंगाबाद. 
३९. | मदरसा दारूल उलुम मोहम्मदीया एज्युकेशन शि शि १४०००० | १४०००० | ५५ 
सोसायटी, पैठणरोड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अरबीया तालीमुद्दीन, 
बिडकीन, पैठण, जि. औरंगाबाद. 

ij रिबलफेथ एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर वि a ६०००० ६०००० | ३५ 
सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा उम्मुल मोमीन हजरत सफिया लिल 
बनात इलाही मस्जीद जवळ, नारेगांव, जि. 
औरंगाबाद. 

शि अब्दुल खयुम शिक्षण प्रसारक मंडळ, शि शि १४०००० | १४०००० | १०३ 
कामखेडा, ता.जि.बीड द्वारे संचालित मदरसा 
हाफसा, पानचक्की, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 
४२. । इमदाद ए गुरबा एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर शि हि ६०००० ६०००० शि | 
सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा दारूल उलुम इखरा यतीम खाना, 
सावंगी हर्सुल, जि. औरंगाबाद. 
४३. | इमदाद ए गुरबा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर शि हि १२०००० | १२०००० | ९१ 
सोसायटी, जि.औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा राबीया बसरीया लिल बनात Teta, 
जि. औरंगाबाद. 
शि ग्रंथमित्र सार्वजनिक वाचनालय, जि. षि हिं २००००० | २००००० | १४३ 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
अमल Fea नगर, सावंगी, नायगांव रोड, जि. 
औरंगाबाद. 
४५. | आसरा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | | ६०००० ६०००० | ६० 
नायगांव, जि.औरंगाबाद द्वारे संचालित दारूल 
इल्म मदरसा नायगांव, जि. औरंगाबाद. 
४६. | मुसकान एज्युकेशन weer eyo, शि हिं ६०००० ६०००० | ४६ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे मुस्कान अरबी 
मदरसा, कोलठानवाडी रोड हर्सुल, जि. 
औरंगाबाद. 
शि उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, | a १८०००० | १८०००० | १५० 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित जामिया 
खैरून्निसा गुलाम रसुल लिलबनात, बेळगांव 
रोड, वैजापुर, जि. औरंगाबाद. 
४८. | काशिफ एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, शि a ६०००० ६०००० | ५८ 
बेगमपुरा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित साकीब अरबी मदरसा, पडेगांव, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
४९. | ofthe एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | हि १४०००० | १४०००० | ४८ 
रहेमानिया कॉलनी, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित फैज ए रहेमान अरबी 
मदरसा, रहेमानिया कॉलनी, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 
yo. | शोंदूरवाडा एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर | हिं २००००० | २००००० | १५४ 
सोसायटी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अरबीया सिफताहल उलुम 
वाळुंज, गंगापुर, जि. औरंगाबाद. 
५१. | कास्मो पॉलिटीयन मल्टीपर्पज सोसायटी, | a ६०००० ६०००० शि 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा ए॒ मोहम्मदिया, Ward नगर, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
५२. अब्दुल कयुम शिक्षण प्रसारक मंडळ, | a १४०००० | १४०००० | ९६ 
कामखेडा, ता.जि.बीड द्वारे संचालित मदरसा 
अरबिया मोईजुल GHA GOA नया चौक 
पैठण, जि. औरंगाबाद 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 
५३. । अब्दुल कयुम शिक्षण प्रसारक मंडळ, | हिं १४०००० | १४०००० [१०३ | 
कामखेडा, ता.जि.बीड, द्वारे संचालित मदरसा 
SARI, सादात नगर, रेल्वे स्टेशन रोड, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
५४. | स्किल डेव्हलपमेंट कान्सील जि. औरंगाबाद | | १४०००० | १४०००० | ४३ 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम सावंगी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
५५. | अँडम्स एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, | णि १४०००० | १४०००० | ४६ 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
ईल्म गांधेली, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
५६. | स्टेट एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, ति a ६०००० ६०००० | ४६ 
राजाराय टाकळी, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित अब्दुल हसन अरबी मदरसा, हर्सुल, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


yo. | मौलाना SYS हसन एज्युकेशन अँन्ड शि a ६०००० ६०००० | ४८ 
वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा अहमदिया 
इनामुल बनात, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
५८. | अब्दुल वली कादरी महिला एज्युकेशन अँन्ड a a ६०००० ६०००० a 
वेलफेअर ट्रस्ट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित अब्दुल वली कादरी अरबी 
मदरसा, सईदा कॉलनी, जटवाडा रोड, जि. 
औरंगाबाद. 

५९. | सरोजीनी नायडू महिला मंडळ, औरंगाबाद, शि a §0000 ६०००० a 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा हजरत 
उमर बिन wars, नारेगांव, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


go. | डॉ. साकीब अन्वर एज्युकेशनल सोसायटी, शि शि ६०००० ६०००० शि 
रोशनगेट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा साकिब अन्वर नारेगांव, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 

६१. । रॉयल एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी, शि a ६०००० ६०००० | ४६ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा मौलाना इलियास रहमत उल्ला आलय, 
टाऊन हॉल, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 

६२. | राहत एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | 7 २००००० | २००००० | १०८ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
अरबी मदरसा सूम्मया तालीमुल जमात, 
गोळेगांव रोड, अंभई, ता. सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद. 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 
६३. | अंजुमन सफियालिल बनात एज्युकेशन अँन्ड | 7 १४०००० | १४०००० | ६१ | 
वेलफेअर सोसायटी, बालानगर, पैठण, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा हजरत सय्यदा खंसालिल बनात, न्यू 
मुंबई हायवे रोड, लासूर स्टेशन, मु. खडक 
नारेला, पो.रांजनगांव, ता. जि. औरंगाबाद. 
६४. | मौलाना कलीम नानौती एज्युकेशन अन्ड | | १४०००० | १४०००० | ९८ 
वेलफेअर सोसायटी, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित जामिया says 
मोमीनीन हजरत जवेरिया लिलबनात, 
पिरबावडा, ता.फुलब्री, जि. औरंगाबाद. 
६५. | आम्रपाली सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, शि हि 200000 | २००००० | १२१ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
frac अरबी मदरसा, शिवगांव, ता. वैजापुर, 
जि. औरंगाबाद. 
६६. | आम्रपाली सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिं हिं २००००० | २००००० | १२२ 
औरंगाबाद,जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
ख्वाजा अरबी मदरसा, एकता नगर, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
६७. | आम्रपाली सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, | शि २००००० | २००००० | १२२ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
तालीमुल उल कुराण मदरसा, हमीद कॉलनी, 
बीड बायपास, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
६८. । एम.के. एज्युकेशनळ अन्ड वेलफेअर शि हि २००००० | २००००० | १३४ 
सोसायटी, आसिफीया कॉलनी, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
इस्लाहुलबनात, तालीमाबाद, मिटमिटा, 
पडेगांव, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
६९. | आदर्श एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, | a १४०००० | १४०००० | १३० 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा दारूलबनात, चारनेर, सिल्लोड, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
ष्‌ संस्कार एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | a §0000 ६०००० | २८ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मरहुम अब्दुल रऊफ दिनी मदरसा, कटकट 
गेट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
हि मेहर एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | शि १४०००० | १४०००० | ८६ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मेहर 
अरबी मदरसा, नारेगांव, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 
७२. | अल हिंद मल्टीपर्पज सोसायटी, औरंगाबाद, शि हि ८०००० ८०००० | २८ 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित अलहिंद अरबी 
मदरसा, चौका रोड, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


मदरसा इकराम उल SSA, नारेगांव, ता.जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा इकराम उल 
उलुम, नारेगांव, ता. जि. औरंगाबाद. 


i 


शब्दकोष सार्वजनिक वाचनालय, चौका, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित जेैबुन्निसा अरबी 
मदरसा, चौका रोड, जि. औरंगाबाद. 


१४०००० 


१४०००० 


द्छ 


७५. 


रजिया सुल्ताना दिनी मदरसा बसेरा, 
मिसारवाडी, ता. जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
रजिया सुल्ताना दिनी मदरसा बसेरा, 
मिसारवाडी, ता. जि. औरंगाबाद. 


१४०००० 


१४०००० 


८६ 


७६. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल कुरआन हिफज विभाग, कुंजखेडा, जि. 
औरंगाबाद 


१८०००० 


१८०००० 


| 


हि 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल sem अलिमियत विभाग, कुंजखेडा, 
जि. औरंगाबाद 


१४०००० 


१४०००० 


९१ 


७८. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
जामिया रौजतुसस्वालेहात, बेळगांव रोड, 
वैजापुर, जि. औरंगाबाद 


१८०००० 


१८०००० 


१५० 


७९. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल कुरआन अमिनिया बेलगांव रोड, 
वैजापुर, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


२००००० 


२९२ 


*८०. 


म.मोहिद्यीन साहाब उर्दु एज्युकेशन सोसायटी, 
सुलतानपुर, खुलताबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा जैनब उलुम, सुलतानपुर, 
खुलताबाद, जि. औरंगाबाद 

(अनुज्ञेय नाही.) 


६०००० 
जिल्हाधि- 
कारी यांनी 

मंजूर न 

केल्याने 

अनुज्ञेय 
नाही. 


६०००० 
जिल्हाधि- 
करी यांनी 

मंजूर न 

केल्याने 

अनुज्ञेय 
नाही. 


२३ 


८१. 


नुरे हिदायत एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा नुरूल हदालिलबनात, नारेगांव, जि. 
औरंगाबाद 


२००००० 


२००००० 


१२४ 


एकूण रूपये १,१६,४०,०००/- 
(एकूण प्रस्ताव ८१-*१-5८०) 


११६४०००० 


११६४०००० 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- जालना. 


| हफसा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, णं हिं २००००० । २००००० | १४९ 
चंदनझिरा जालना, जि. जालना द्वारे 
संचालित मदरसा जामियातुल मोमीनात Sy 
सलमा , चंदनझिरा, जालना, जि. जालना. 


२. | फातेमा तु जोहरा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर | षि २००००० | २००००० | १७२ 
सोसायटी, शहागड, ता.अंबड, जि. जालना 
द्वारे संचालित मदरसा जामीयातुल बनातम 
फातेमा तू जोहरा, शहागड, ता. अंबड, जि. 
जालना. 


३. | मॉडर्न बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, शहागड, णि हिं २००००० | २००००० | १८५ 
ता.अंबड, जि. जालना द्वारे संचालित मदरसा 
अरबिया जियाऊल उलुम शहागड, ता.अंबड, 
जि. जालना. 


ij शाहवली YR एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर ति 7 २००००० | २००००० | ७३ 
सोसायटी, आरतखेडा, ता. जाफ्राबाद, जि. 
जालना द्वारे संचालित मदरसा अरबीया 
इस्लाहुल बनात, आरतखेडा, ता. जाफ्राबाद, 
जि. जालना. 


५. | अरबीया दारूल BoA, हरपाळा फाटा, णि a २००००० | २००००० | १२९ 
जाफ्राबाद, जि. जालना द्वारे संचालित मदरसा 
अरबीया दारूल SHA, हरपाळा फाटा, 
जाफ्राबाद, जि. जालना. 


६. | अंजुमन फलाहे दरेन एज्युकेशन वेलफेअर शि a २००००० | २००००० | १७९ 
सोसायटी, भोकरदन, जि. जालना द्वारे 
संचालित मदरसा फलाहे दारैन, भोकरदन, 
जि. जालना. 


श्‌ मौलाना आझाद बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, | शि १८०००० | १८०००० शि 
दानापुर, जि. जालना द्वारे संचालित मदरसा 
तुलबनात हजरत हलीमा सादिया रजी 
दानापुर, ता. भोकरदन, जि. जालना. 


एकूण रूपये - १३,८०,०००/- शि ian १३८०००० | १३८०००० 
(एकूण प्रस्ताव ७) 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- परभणी. 


i नासेर एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | a १२०००० | १२०००० | ६० 
आईस फॅक्टरीजवळ, गुलशनाबाद, वांगी रोड, 
परभणी, जि. परभणी द्वारे संचालित मदरसा 
अनवारूळ कुराण सालेहा लीलबनात, 
गुलशनाबाद, ता.जि. परभणी. 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


2; 


WS एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
ए.एम.सी.कॉम्पलेक्स, पैठणगेट, औरंगाबाद 
द्वारे संचालित dea उलुम नोमानिया 
इस्लामिक मदरसा, नोमानिया Hara, पाथरी 
रोड, परभणी, जि. परभणी. 


fact मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट अँकाडमी 
कारखाना रोड, ता. वसमत, जि. हिंगोली, द्वारे 
संचालित जामीया अमेना परभणी, ता. जि. 
परभणी. 


१८०००० 


१८०००० 


| 


एकूण रूपये - ४,८०,०००/- 
(एकूण प्रस्ताव ३) 


४८०००० 


४८०००० 


औरंगाबाद 


अस्सादिखवल अमिन एज्युकेशन सोसायटी, 
चारठाणा, ता. जिंतूर, जि. परभणी द्वारे 
संचालित मदरसा जामिया अरबिया 
मिनहाजुल-उलुम रहिमिया औंढा ना. जि. 
हिंगोली . 


१२०००० 


६० 


एकूण रूपये - १,२०,०००/- 
(एकूण प्रस्ताव १) 


१,२०,००० 


१,२०,००० 


नागपूर विभाग, 


जिल्हा- वर्धा. 


जामीया एसईदिया नुरूल इस्लाम शिक्षण 
संस्था, ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा द्वारे संचालित 
मदरसा जामीया एसईदिया नुरूल इस्लाम 
शिक्षण संस्था, ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा. 


२००००० 


२००००० 


१०२ 


अलमुगनी एज्युकेशन सोसायटी, वर्धा, जि. 
वर्धा द्वारे संचालित रहेमानिया अरबी मदरसा 
स्कुल, इंदिरा मार्केट, पुलगाव, जि. वर्धा. 


६०००० 


६०००० 


२० 


दारूल उलुम गौसिया अरबीया, गोल बाजार, 
आष्टी, जि. वर्धा द्वारे संचालित दारूल उलुम 
गौसिया अरबीया, गोल बाजार, आष्टी, जि. 
वर्धा. 


१४०००० 


१४०००० 


४२ 


एकूण रूपये ४,००,०००/- 
(एकूण प्रस्ताव ३) 


800000 


800000 


सर्व जिल्ह्यांना मिळून लागणारी एकूण रक्‍कम रुपये १,८०,६०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी, ऐंशी लाख, 
साठ हजार फक्त) 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


मदरशांची जिल्हानिहाय संख्या आणि अनुदान . 


अ.क्र विभाग जिल्हा ।मदरसासंख्या मंजूर अनुदान (रुपये) 
(१) (२) (३) (3) (4) 
ell कोकण ठाणे १३ १८,००,०००/- 
२. । अमरावती वाशिम १२ २१,००,०००/- 
३. बुलढाणा ०२ १,४०,०००/- 
ध्य औरंगाबाद औरंगाबाद ८१-१२ ८० १,१६,४०,०००/- 
प. जालना za 93,¢0,000/- 
&. परभणी ०३ ४,८०,०००/- 
a हिंगोली | आक. १,२०,०००/- 
८. । नागपूर वर्धा ०३ ४,००,०००/- 
एकुण १२१ १,८०,६०,०००/- 


सर्व जिल्ह्यांना लागणारी एकूण रक्‍कम रुपये १,८०,६०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी, ऐंशी लाख, साठ 


हजार फक्त) 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


